सुधारित पदस्थापना: 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २५२/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२९८/पदुम-१, दि. ३०.१०.२०१८ 


शासन आदेशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने, खालील नमूद अधिका-यांनी केलेल्या त्यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने स्तंभ ३ मध्ये दर्शविलेल्या 
ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत पद सुधारित पदस्थापना 
क्र 
| a. | 2. 3. 
हि . | डॉ. गजानन हरिहर जयस्वाल, सहाय्यक आयुक्त Wea, ताळपसचि, जळगाव 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन जामोद, जि. बुलढाणा 
तालपसचि दिग्रस, जि. यवतमाळ 


२. डॉ. गजानन हरिहर जयस्वाल यांनी वरील प्रमाणे पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व तसेच 
संबंधित नियंत्रिक अधिकारी यांनी त्यांचा रुजू अहवाल d.shedmekheG@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर 
सादर करावा. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०९१९११५९२८०६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.20 17:16:42 +05'30' 


(दि. ज. शोेडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:-१) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सह आयुक्‍त, अमरावती 
४) जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, यवतमाळ/बुलढ़ाणा 
५) जिल्हा Waa अधिकारी, यवतमाळ/बुलढ़ाणा 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/बुलढ़ाणा 
७ संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत. 
८) निवड नस्ती. 


